महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, कृषि 
उपसंचालक संवर्गातील अधिकार्‍यांच्या 
बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि ०७१९/प्र.क्र.१८९/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: २६ ऑगस्ट, २०१९. 

प्रस्तावना :- 

विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर व गोंदिया या आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, 
गट-अ कृषि उपसंचालक संवर्गातील रिक्‍त पदांमूळे तेथील शेतकऱ्यांपर्यंत शासनाच्या योजना प्रभावीपणे 
अंमलबजावणी करणे शक्‍य होत नाही. याचा विचार करता सदरची रिक्‍त पदे भरण्याच्या अनुषंगाने 
मा.मुख्यसचिव महोदयांकडे वेळोवेळी आढावा बैठका घेण्यात आल्या. सदर बैठकींमध्ये मा.मुख्यसचिव 
महोदयांनी गडचिरोली, गोंदिया व चंद्रपूर या जिल्हयातील रिक्‍त पदे तात्काळ भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

यास्तव, विदर्भात पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देऊन कृषि विभागाच्या विविध योजनांची विदर्भामध्ये 
परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि उपसंचालक संवर्गातील 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर कार्यरत असलेल्या ९ अधिकाऱ्यांच्या सेवा मूळ कृषि विभागामध्ये प्रत्यावर्तीत करुन 
त्यांना विदर्भातील Rat पदांवर पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) (दोन) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मंजुरीने विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि उपसंचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पुढील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
७. | श्री.पाटील भिमाशंकर लक्ष्मण, उपविभागीय कृषि अधिकारी, गोंदिया 

प्रकल्प उपसंचालक (आत्मा), उस्मानाबाद 

श्री.पांगरे जांलिदर मुरलीधर, उपविभागीय कृषि अधिकारी, देवरी जि. गोंदिया 
ह प्रकल्प उपसंचालक (आत्मा), कोल्हापुर 

श्री.मुंढे मनोहर यडावंत, कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, गोंदिया 
द प्रकल्प उपसंचालक (आत्मा), सोलापुर 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि ०७१९/प्र.क्र.१८९/१५ ओ 


अ.क्र. । अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 

श्री.देसाई अशोक भगवान, कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा 
४. प्रकल्प उपसंचालक (आत्मा), सातारा 

श्री.जगताप Ral एकनाथ, उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहेरी, जि.गडचिरोली 
‘ प्रकल्प उपसंचालक (आत्मा), अहमदनगर 

श्री.खड तानाजी वसंत, उपविभागीय कृषि अधिकारी, वडसा, जि.गडचिरोली 
4 प्रकल्प उपसंचालक (आत्म), नंदुरबार 
७. श्री.कुसाळकर अरुण मल्हारराव, उपविभागीय कृषि अधिकारी, नागपूर 

प्रकल्प उपसंचालक (आत्मा), नागपूर 

श्री.जाधव रमेडा त्र्यंबक, उपविभागीय कृषि अधिकारी, वरोरा, जि.चंद्रपूर 
८ प्रकल्प उपसंचालक (आत्मा), लातुर 

श्री.बंडगर विकास श्रीपती, कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम 
९ अतिरिक्त प्रकल्प व्यवस्थापक, वसुंधरा, 

सातारा 


२. उपरोक्त अधिका-यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी त्यांना अनुज्ञेय असलेला पदग्रहण अवधीमध्ये रुजू व्हावे 
तसे न झाल्यास त्यांच्याविरुध्द कडक शिस्तभंगविषयक कारवाई आयुक्‍त (कृषि) यांनी परस्पर करुन तसा 
अहवाल शासनास सादर करावा. 

३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२७११५६१४३२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व गावाने, Sambhaii 
ugriv Sar JI 


Dhapate 


(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि ०७१९/प्र.क्र.१८९/१५ ओ 


२. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य 

५. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
७. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

८. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक/ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

९. संबंधित कृषि उपसंचालक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 

१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

११. निवड नस्ती /१५ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


